अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन 
अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित)” संवर्गाची दिनांक १/१/२०२१ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी रद्द करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.४७/का-१४२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ - नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.४७/का-१४२७, 
दिनांक २३/७/२०२१. 


शासन परिपत्रक - 


नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.४७/का-१४२७, दिनांक २३/७/२०२१ अन्वये 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गाची 
दिनांक १/१/२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 
२. नियोजन विभागाच्या दि. २३/७/२०२१ चे परिपत्रकान्वये “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी (गट 
ब राजपत्रित)” या संवर्गातील अधिका-यांची प्रसिध्द केलेल्या दि. १/१/२०२१ रोजीच्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतायादीमध्ये दि. १/१/२०१३ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतायादीमधील अधिका-यांचाही अनवधानाने MATT 
केला गेला आहे, हे निदर्शनास आले. त्यामुळे “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी (गट ब राजपत्रित)” या 
संवर्गातील अधिका-यांची दि. १/१/२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन 
निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२ दिनांक २१/१०/२०११ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार नसल्याचे 
निष्पन्न होत आहे. 
३. सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसुचित केलेली -महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली 
२०२१० व सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा दिनांक १३/७/२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सूचनांच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. तथापि 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली २०२१' याची अंमलबजावणी 'नियम १(२) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे दिनांक २१/६/२०२१ पासून पुढे 
लागू करावयाचे असल्याने “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गाकरीता 
दिनांक १/१/२०२२ पासूनच्या प्रसिध्द करावयाच्या ज्येष्ठतायादीसाठी लागू राहणार आहे. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा दिनांक २१/६/२०२१ अन्वये 


प्रसिध्द केलेली 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली २०२१' व सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.४७/का-१४२७ 

परिपत्रक क्र. एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या-१२ दि. १३/७/२०२१ हे दिनांक २१/६/२०२१ पासून पुढे लागू 
होणार असल्याने तसेच नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.४७/का-१४२७, दिनांक 
२३/७/२०२१ अन्वये प्रसिध्द केलेली अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी 
अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गाची दिनांक १/१/२०२१ रोजीची तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीला -महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली २०२१० च्या आधीन राहून वैधता वैधता रहात नसल्याने नियोजन 
विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.४७/का-१४२७, दिनांक २३/७/२०२१ अन्वये अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब aru’ या संवर्गाची दिनांक 


१/१/२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी या परिपत्रकाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


4, संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी परिपत्रक “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी 


अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गातील सर्व संबंधित अधिका-यांच्या निदर्शनास आणावे. 


q. महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे शासन परिपत्रक उपलब्ध असून 


त्याचा संकेतांक २०२१०८२४१५४९४९९७१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
= 3 Deepak : My 
Shivajirao Desai == sss 
(दिपक देसाई) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत :- 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहू ज्येष्ठतासूचीचे परिपत्रक संचालनालयाच्या 
संकेतस्थळावरही प्रसिध्द करण्यात यावे. 
) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


